अकृषी विद्यापीठे व त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये, 
अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व तत्सम 
शैक्षणिक संस्थांमध्ये दि. २५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय 
मतदार दिन राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५३/विशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. २२ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा : १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५३/विशि-३, 
दि.२३ जुले, २०२१. 
२) प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक: संकीर्ण- 
२०२१/प्र.क्र.८००/२१/३३, दिनांक २० डिसेंबर, २०२१. 


परिपत्रक 

दि.२५ जानेवारी, १९५० रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. भारत निवडणूक 
आयोगाचा हा स्थापना दिवस २०११ पासून संपूर्ण देशभरात -राष्ट्रीय मतदार दिन* म्हणून साजरा केला 
जातो. राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश हा मतदारांना, विशेषतः नवमतदारांना 
मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुलभरीत्या त्यांची नाव नोंदणी करून घेणे, हा आहे. 
देशातील मतदारांना समर्पित केलेल्या या दिवसाचा उपयोग मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेतील 
सहभाग वाढावा म्हणून त्यांना जागरूक करण्यासाठी केला जातो. राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या 
कार्यक्रमात नवमतदारांचा सत्कार करून त्यांना मतदार ओळखपत्र दिले जाते. 
२. या पार्श्वभूमीवर सुजाण आणि जबाबदार नागरिक घडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी 
विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये दि. २५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन दरवर्षी 
अनिवार्यपणे साजरा करण्यात यावा. सदर दिवशी पुढीलप्रमाणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे : 


१. शासनाच्या समक्रमांकाच्या दि. २३/०७/२०२१ च्या परिपत्रकान्वये, सर्व अकृषि विद्यापीठे व 
त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व 
तत्सम शैक्षणिक संस्थांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना यापूर्वी 
देण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयांमध्ये स्थापन केलेल्या निवडणूक साक्षरता मंडळ या 
व्यासपीठांतर्गत सदर दिवशी विद्यार्थ्यासाठी मताधिकार, लोकशाही या विषयासंबंधी विविध 
स्पर्धा घेण्यात याव्यात : निबंध, वक्तृत्व, रांगोळी, चित्रकला, भित्तिपत्रक (पोस्टर), रील (एक 
मिनिटांचे व्हिडिओ), Am, गाणे, विडंबन काव्य, घोषवाक्य इ. स्पर्धा. (मताधिकार, लोकशाही 
या संबंधीच्या सर्वसमावेशक स्पर्धांच्या विषयांची यादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ मध्ये 
देण्यात आली आहे.) 

२. मताधिकार, लोकशाही यासंबंधी परिसंवाद, व्याख्यान यांचे आयोजन करावे. 

३. विद्यार्थ्यांसोबत लोकशाहीवर निष्ठा ठेवण्यासंबंधी शापथ घेण्याचा कार्यक्रम घेण्यात यावा. 
(मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतील शपथेचा नमुना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ मध्ये 
देण्यात आळेला आहे.) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५३/विशि-३ 


३. उपरोल्लिखित उपक्रमांशिवाय महाविद्यालयांना इतरही पद्धतीने राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा 
करता येईल. परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या स्पर्धाव्यतिरिक्‍्त इतरही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे 
आयोजन करुन २५ जानेवारी हा दिवस "राष्ट्रीय मतदार दिन” म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात यावा. 
तसेच, सदर कार्यक्रम साजरा करताना कोविड-१९ संबंधी शासनाच्या नियमांचे पालन करण्यात यावे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२११२२२१६२९०३०१०८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 
(अजितम. बाविस्कर) 
उप सचिव 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. 

३. कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्थित विद्यापीठे. 
४. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

५. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

६. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे. 
७. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

९. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५३/विशि-३ 


विविध स्पर्धांसाठी विषयांची यादी पुढे देण्यात आली आहे. महाविद्यालयांना याव्यतिरिक्त 
इतरही स्पर्धा मताधिकार, लोकशाही यांसंबंधी विषय देऊन घेता येतील. यांतील काही स्पर्धा राष्ट्रीय 
मतदार दिनाच्या आधी घेऊन सदर दिवशी विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात याबीत. तसेच, रांगोळी, 
भित्तिपत्रक या स्पर्धाचे आयोजन सदर दिवशीही करता येईल, जेणेकरून वातावरणनिर्मिती होईल. या 
काळात महाविद्यालये ऑनलाइन सुरू असतील तर आभासी व्यासपीठावरून शक्‍य होतील, अशा 


परिशिष्ट 2 


स्पर्धा घेण्यात याव्यात. 


अ. निबंध 


७ CGMS K WAN YL 


आ. मीम 


मी मताधिकार बजावणार कारण... 


. मताधिकाराची सक्‍ती करावी का? 

. सोहळा लोकशाहीचा, जागर मताधिकाराचा 

. हक्‍क वंचितांचे, मार्ग मताधिकाराचा 

. मी नव्या युगाचा/युगाची मतदार 

. शहरी मतदारांची अनास्था - कारणे आणि उपाय 
. मी माझं मत विकणार नाही! 

. एका बोटावरच्या शाईची किंमत? 


निवडणुकोच्या दिवशी फिरायला जाणारे लोक 


. सगळी व्यवस्था भ्रष्ट आहे असे समजून मताधिकार न बजावणारे लोक 
. मतदार नोंदणी न करणारे लोक 

. अठराव्या वर्षाची जबाबदारी - मतदार नोंदणी 

. माझ्या महाविद्यालयातील १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या युबांनी मतदार नोंदणी करावी म्हणून... 


गोष्ट लोकशाहीची 


. मताधिकार हा माझा कायदेशीर अधिकार 

. सार्वत्रिक प्रोढ मताधिकाराचे महत्त्व 

. अपंगांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 

. तृतीय पंथीयांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 


आपल्या देशात लोकशाही रुजली आहे का? 


. ..म्हणून मी मताधिकार बजावतो / बजावते! 

. लोकशाही आणि तरुण मतदार 

. व्यवस्था बदलाचा राजमार्ग : मताधिकार 

. मताधिकाराची सक्ती करावी का? 

. सक्षम लोकशाहीची पहिली पायरी - मतदार नोंदणी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५३/विशि-३ 


उ. चित्रकला 
१. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणी करण्याचे आवाहन 
२. स्त्रियांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 
३. अपंगांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 
४. तृतीय पंथीयांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 


ऊ. घोषवाक्य 


१. सर्वोत्कृष्ट शासनपद्धती - लोकशाही 
२. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 
३. मताधिकाराचे महत्त्व 

'ए. गाणे 


१. लोकशाही शासनपद्धतीचे फायदे 
२. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 
३. सक्षम लोकशाहीसाठी मताधिकाराचे महत्त्व 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५३/विशि-३ 


परिशिष्ट २ 
राष्ट्रीय मतदार दिवस 
मतदारांसाठी प्रतिज्ञा 


मराठी 


“आम्ही, भारताचे नागरिक, लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून, याद्वारे, प्रतिज्ञा करतो की, 
आपल्या देशाच्या लोकशाही परपरांचे जतन करु आणि मुक्‍त नि:पक्षपाती व शांततापूर्ण 
वातावरणातील निवडणूकांचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणूकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, 
वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाळी न येता किंवा कोणत्याही 
प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करु.” 


RRERERERERERERERER 


हिंदी 
“हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र मे. अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं 
की हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराऑओंकी मर्यादा को बनाए wa तथा स्वतंत्र, 
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निभीक होकर, धर्म, वर्ग, 


जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनो 
में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.” 


RERKEREREERERERRERER 


English 


“We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge 
to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and 
peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being 
influenced by considerations of religion, race, caste, language or any inducement.” 


Oi 2s 24g 2 os 2s 2s 2s os 2 2k 2 2 ok 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


